RNI No . MAHBIL 06425/ 13 / 1 / 2011 - TC 
Regn . No . L /RNP /PNCE / W - 132/ 2013 
www . dgps .maharashtra . gov . in 


II 


119 


FANA 


MA 
. 


TAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५ , अंक - ३५ ] 


बुधवार , ऑगस्ट ३१, २०१६ / भाद्र ९, शके १९३८ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ३५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पसन/ कावि -९४९ /२०१६ . - इंदापूर नगरपरिषदेची पोट-निवडणूक दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ रोजी झाली. मा . निवडणूक आयोगाच्या 
निर्देशानुसार निवडणूक झाल्यानंतर ३० दिवसांचे आत संबंधित उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब देणेबंधनकारक आहे. खालील उमेदवाराने इंदापूर 
नगरपरिषदेमध्ये पोट-निवडणूक २०१५ मध्ये प्रभाग क्रमांक ३-ड मध्ये निवडणूक लढविली होती. परंतु निवडणूक खर्चाची माहिती विहित मुदतीत सादर 
केली नाही. त्याबाबतचे विलंबाचे कारण दिले , परंतु त्याबाबत सबळ पुरावे सादर केले नाही . 

खालील अनुक्रमांक १ हे प्रथम व द्वितीय सुनावणीला गैरहजर होते . त्या सुनावणीस त्यांनी निवडणुकीचेहिशेब विहित मुदतीत सादर न करणेचे 
कारण दिले , परंतु त्याबाबत सबळ पुरावे दिले नाहीत . 

सबब खालील उमेदवार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १६ ( १ड) नुसार नगरपरिषदेच्या 
नगरसेवकपदाची निवडणूक लढविण्यास आदेशाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे नाव 


श्री . विशाल शिवजी गोळे 


सौरभ राव, 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


पुणे , २५ ऑगस्ट २०१६. 


वाचा : ( १) महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ मधील कलम ५७ (३ ) 

( २) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद ( मतदार विभाग आणि निवडणूक घेणे) नियम , १९६२ मधील नियम ६६ (१), ( ३) 
( ३) मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील निवडणूक कार्यक्रम आदेश 

क्रमांक रानिआ/जिपपंस/ २०१६/ प्र . क्र . २२/ का . ७, दिनांक २८ जुलै २०१६ . 


एच- ५१७, भाग एक - अ ( असा.) (पु. वि. पु.) - ३५- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट ३१, २०१६ / भाद्र ९, शके १९३८ 


आदेश 


क्रमांक साशा/जिपपंस/ आरआर-११५८/ २०१६. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (मतदार विभाग आणि निवडणूक घेणे) नियम १९६२ मधील नियम ६६ 
( १ ) व ( ३) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या व मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील निवडणूक कार्यक्रम आदेश क्रमांक रानिआ /जिपपंस/ २०१६/ 
प्र. क्र . २२/ का . ७, दिनांक २८ जुलै २०१६ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अश्विन मुद्गल , जिल्हाधिकारी, सातारा याद्वारे खालील 
नमूद केलेले सदस्य यांचे कायमचे पत्त्यासह यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या गटातून सातारा जिल्हा परिषदेवर निवडून आलेले आहेत . असे प्रसिद्ध करीत 
आहे. त्यांचे नाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सूचना फलकावर आज दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजी सकाळी ११ . ०० वाजता प्रसिद्ध केलेले आहे. 


परिशिष्ट 


अ. क्र . 


सदस्याचा कायमचा पत्ता 


निवडून आलेल्या 
सदस्याचेनाव 


ज्या गटातून सदस्य म्हणून निवडून आलेल्या 
निवडून आलेले आहेत पक्षाचेकिंवा 
त्या गटाचे नाव आघाडीचे नाव 
व क्रमांक 


ज्या संवर्गातून 
निवडून आलेले 
आहे तो संवर्ग 
( आरक्षण) 


१ श्री. समृद्धी तुकाराम जाधव 


नागठाणे गट क्र . ४७ 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 


ना. मा .व. वर्ग 


मु . पो . अतित, तालुका, 
जिल्हा सातारा . 


अश्विन मुद्गल , 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


सातारा, ३१ ऑगस्ट २०१६ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING . STATIONERY AND PUBLICATION . PRINTED AND PUBLISHED BY SHRINARESH 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


